श्री.पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, नगरसेवक, कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका यांना पालिका सदस्य 
म्हणून राहण्यास fre ठरविण्याबाबतचा शासन 
आदेश रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- कडोंम-१०१६/प्र.क्र.८९/१६/नवि-२८ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

. शासन आदेश समक्रमांक दि.३०.११.२०१६. 

. सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.२०, दि.२७.०९.२०१८ 

. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे पत्र जा.क्र.कडोंमपा/निवड/१६१, 
दिनांक.०४.१२.२०१८. 


प्रस्तावना:- 


AD Oo 


AN 


महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१३/२०१५ मधील तरतूद आणि त्या अनुषंगाने नगर विकास विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.४६/नवि-१४, दि.२८.०३.२०१६ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आलेल्या सुचनांनुसार श्री.पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, नगरसेवक, प्रभाग क्र.४०, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका यांनी विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांची सदस्य पदी 
झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल ठरवून त्यांना पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास Pre 
ठरविण्याबाबत वाचा क्र.१ येथील दि.३०.११.२०१६ चा शासन आदेशा निर्गमित करण्यात आला. 


०२. शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीबाबत वाचा क्र.२ येथील सन २०१८ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.२० प्रख्यापित केळा आहे. सदर अध्यादेशान्वये महाराष्ट्र महानरगरपाळिका 
अधिनियमातील कलम-५ब मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार महानगरपालिका 
निवडणूकीत निवडून आल्याचा दिनांकापासून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा 
महिन्यांऐवजी बारा महिन्याची करण्यात आलेली आहे तसेच सदर सुधारणा दि.०७ एप्रिल, २०१५ 
पासून लागू करण्यात आलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे सदर अध्यादेशात प्रकरण पाच, संकिर्ण मधील अ.क्र.१ येथे अशीही तरतूद 
करण्यात आली आहे की, 

“या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, कोणत्याही व्यक्‍तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता 
प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्‍तीने जर या 
अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले 
असेल तर, अशी कोणतीही व्यक्ती, प्रस्तुत नगरपालिका कायद्यांच्या तरतुदींअन्वये अनर्ह ठरली 
असल्याचे मानण्यात येणार नाही.” 


शासन आदेशा क्रमांकः कडोंम-१०१६/प्र.क्र.८९/१६/नवि-२८ 


३.  श्री.पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, नगरसेवक, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी त्यांचे 
जातवैधता प्रमाणपत्र निवडून आल्याचा दिनांकापासून (म्हणजेच दि.०२.११.२०१५ पासून) १ वर्षाच्या 
कालावधीनंतर (म्हणजेच दि.०१.१२.२०१६ रोजी) सादर केलेले आहे. सदर अध्यादेशानुसार 
निवडणूकीनंतर ६ महिने वाढीव मुदत दिल्याचा त्यांना फायदा मिळू शकत नाही. तथापि, सदर 
अध्यादेशातील उपरोक्‍त परिच्छेदात नमूद प्रकरण पाच संकिर्ण मधील अ.क्र.९ येथील तरतूद विचारात 
घेता श्री.चव्हाण यांनी सदर अध्यादेशाच्या प्रारंभापुर्वीच त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले 
असल्याने व ते सादर केलेले असल्यामुळे ते अनर्ह ठरत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे श्री.चव्हाण 
यांना पालिका सदस्य म्हणून रहाण्यास Fixe ठरविण्याबाबतचा दि.३०.११.२०१६ चा शासन आदेशा रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा:- 


सन २०१८चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.२०, दि.२७.०९.२०१८ च्या प्रकरण ५ मधील संकिर्ण 
मधील अ.क्र.९ येथील तरतूद विचारात घेऊन श्री.पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, नगरसेवक, प्रभाग क्र.४०, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांना पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास fixe ठरविण्याबाबतचा 
समक्रमांकीत दि.३०.११.२०१६ चा शासन आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
२. त्याअनुषंगाने पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका 
यांनी करावी. 
उ: सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२२८१२३१४८०४२५ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Navnath Ravaji ssc णाय... 


2.5.4.20=885 bfbac1 d8ef74e3ffe622f226b3 1 d75c2a13f319632f0d 
17 2fd54e57acO0ff, 


INumber=30e05bf6f1 ed11d82b5689c9fc6b47a271a6b22790 
a h 19388dba7f3db15e247ff5, Ni ith Ravaji 


Date: 2019.03.02 16:30:43 +05'30' 


(नवनाथरा. ATS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय. 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

आयुक्त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

प्रधान सचिव ( नवि-२) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) श्री.पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, राहणार- रुम नं.१, दत्तात्रय निवास, परिनगर बिल्डिंगच्या जवळ, 
शिवाजी नगर, वालधुनी, कल्याण (पू), जि.ठाणे. 

११) निवडनस्ती (नवि-२८ ). 


CONES. SOO RS य यनी टे 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


